आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
कृषिपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत 
या योजनेसाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

(लेखाशिर्ष २८०१ ५६१४) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.९/कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ जानेवारी,२०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय समक्रमांक दि.१२.१०.२०२२. 
३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाची नस्ती क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६५/उर्जा-३. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ऊर्जा विभागामार्फत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या कृषिपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत या योजनेसाठी सन 
२०२२-२३ या वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १०० टक्के इतका निधी वितरीत करण्याबाबत 
संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये उर्जा विभागाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास अनुसरुन आदिवासी विकास 
विभागामार्फत प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास अनुसरुन सन 
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदींतून वितरणासाठी वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत 
निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवर प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी 
वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष २८०१, वीज या मुख्य 
लेखाशीर्षाखाली अनुसूचित जमाती घटकाकरीता कृषिपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत या योजनेसाठी 
वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या ८० % निधी वितरण मर्यादेत सन २०२२-२३ च्या आर्थिक 
वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून रु.९०.०० कोटी इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.कोटीत) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ । यापुर्वी वितरीत | सदर शा.नि. अन्वये 
मधील निधी वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पीत येत असलेला निधी 
तरतूद 
शिळ कळक २ ३ ४ ५ 
कृषिपंप २८०१ ५६१४ ३३; 
ग्राहकांना वीज अर्थसहाय्य ९9: 9०.०७ 92209 
दरात सवलत 
एकूण २००.०० ७०.०० ९०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.९ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.९०.०० कोटी (अक्षरी रुपये नव्वद कोटी फक्त) इतका निधी 
प्रशासकिय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनेहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ मधील परिपत्रकातील तरतुदींस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१३/व्यय-१४, दि.१२.०१.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२०११२२२०२४२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN 


KISANRAO 
PAWAR 
(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


